निविदा स्वीकृतीसाठी मृद व जलसंधारण विभागाची 
शासन स्तरावरील समिती गठीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निविदा-२०२४/प्र.क्र.४४१/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. निविदा०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७)/मोप्र-१, दि. ३०-११-२०१८. 

२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. निविदा ०४१८/प्र.क्र.२३२/मोप्र-१, दि. ३०-०८-२०१८. 

३. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. निविदा-२०२२/प्र.क्र.०९/जल-१, दि. १३-०१-२०२२. 
प्रस्तावना- 

मृद व जलसंधारण विभाग दि. ३१ मे २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने निर्माण झालेला असुन 
विभागाची कार्यकक्षा ० ते ६०० हे. इतकी आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी 
उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने लघुसिंचन योजना अत्यंत उपयोगी असल्याने ० ते ६०० हेक्‍टर सिंचन 
क्षमता असलेल्या लघु सिंचन योजनांचे बांधकाम, देखभाल दुरुस्ती व व्यवस्थापन मृद व जलसंधारण 
विभागामार्फत करण्यात येतात. मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत राबविण्यात येणारे जलसंधारण उपचार 
बांधकाम हे छोट्या व विखुरलेल्या स्वरुपाचे आहेत. मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सिमेंट नाला बांध, 
गेटेड साठवण बंधारा, पाझर तळाव, साठवण तलाव, लघु सिंचन तलाव, को.प. बंधारा, उपसा सिंचन 
योजना, गाव तलाव व इतर जलसंधारण बांधकाम हाती घेतळे जातात. 

सद्यस्थितीत विभागाचे मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामांकरिता ई-निविदेसंदर्भात शा.नि. १३- 
०१-२०२२ नुसार कार्यवाही करण्यात येते. सदर शासन निर्णयात “ई-निविदा प्रक्रीये अंतर्गत निविदा 
प्रसिद्धी, निविदा लिफ़ाफ़े उघडणे आणि निविदा तपासणी व स्वीकृती या बाबत जलसंपदा विभाग शासन 
निर्णय निविदा-०४१७/प्र.क्र.(२४७/१७)/मो.प्र.-१,दि. ३०.११.२०१८ नुसार व त्या अनुषंगाने वेळोवेळी 
निर्गमित सुधारित शासन निर्णय /परिपत्रके/श्ुद्धीपत्रके/ मार्गदर्शक सुचनांचा अवलंब करण्यात यावा” असे 
सुचित करण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाकडून निविदा प्रक्रियेसंदर्भात दि. ३०-०८-२०१८ नुसारच्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे निविदा स्वीकृतीच्या प्रचलित अधिकारात सुधारणा करण्यात आलेली 
आहे. सदर शासन निर्णयातील निर्गमित सुचनांनुसार रु. १०० कोटीपर्यंत किंमतीच्या निविदांसाठी कामाच्या 
किंमतीचे कोणतेही अद्ययावतीकरण न करता अंदाजपत्रकीय अथवा कमी दराने निविदा स्वीकारण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. अशाप्रकारच्या कामांची निविदा स्वीकृती 
जलसंपदा विभागाचे AA. १८-१०-२०२३ मधील परि. २१.९ नुसार शासन स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या निविदा 
स्वीकृतीसाठी समिती गठीत करून सदर समितीने निर्णय घेणेबाबत सुचित करण्यात आले आहे. जलसंपदा 
विभागाच्या धर्तीवर मृद व जलसंधारण विभागाचे शासन स्तरावर निविदा स्वीकृतीसाठी समिती गठीत करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०२४/प्र.क्र.४४१/जल-१ 


आवश्‍यक आहे. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे शासन स्तरावर निविदा स्वीकृतीसाठी समिती गठीत 
करण्याचा पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय: 

मृद व जलसंधारण विभागाचे शासन स्तरावर निविदा स्वीकृतीसाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


समितीतील 
अ.क्र पदनाम 
पदनाम 
| 4 | सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग अध्यक्ष 
२ मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग सदस्य 
अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, 

३ , , सदस्य 

मृद व जलसंधारण विभाग, आयुकत कार्यालय, छ.संभाजीनगर 

संबंधित अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, निमंत्रित 
४ | निमंत्रित सदस्य 
मृद व जलसंधारण विभाग 

सहाय्यक लेखाधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 

षु मुंबई (जल सदस्य 
मुंबई (जल १२) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
& न न मुंबई सदस्य सचिव 
मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


उपरोक्त प्रमाणे प्रस्तावित केलेली समिती शासन स्तरावरील निविदा स्वीकृतीबाबत जलसंपदा 
विभाग शा.नि. १८-१०-२०२३ मधील तरतूदींनुसार निविदा स्वीकृतीबाबतची कार्यवाही करेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००७१७३१३२०३२६ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH ‘ 
NILKANTHRAO PATIL : 


506377432८ 


(प्रननि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०२४/प्र.क्र.४४१/जल-१ 


२. मा.मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव. 
३. विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद/विधानसभा, विधान सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
४. सर्व माननीय संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
५. सर्व. मंत्री/राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव. 
६. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य. 
७. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सर्व मंत्रालयीन विभागांचे सचिव. 
८. अपर मुख्य सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 
९. महाळेखापाल-१ (लेखा व परवाना) (लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०.विभागीय निदेशक, केंद्रीय भूमीजल बोर्ड, भारत सरकार 
19. AGH, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
१२.आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
१४.सर्व जिल्हाधिकारी. 
१५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१६.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१७.अतिरिक्‍्त आयुक्‍त व मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक क्षेत्र, सर्व. 
१८. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सर्व. 
१९.प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सर्व. 
२०.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सर्व. 
२१.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, (ल.पा.) जिल्हा परिषद, सर्व. 
२२.निवड नस्ती (जल-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


